सातारा जिल्ह्यातील माण व werd 
तालुक्‍यातील इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांची प्रमुख 
जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.२३/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० 032 
दिनांक- २६ फेब्रुवारी,२०१९ 


संदर्भ - शासन निर्णय क्रमांक - रवियो-२०१९/प्र.क्र.२३/नियोजन-२ दि. १५/०२/२०१९. 


शुद्धीपत्रक -: 
शासन निर्णय क्र. रवियो-२०१९/प्र.क्र.२३/नियोजन-२ दि. १५/०२/२०१९. मधील 
१) शासन निर्णयामधील तक्त्यातील दर्जोन्नतीनंतरचा क्रमांक या रकान्यामध्ये अनुक्रमे “प्रमुख जिल्हा 
मार्ग -९३ ते १००” ऐवजी “प्रमुख जिल्हा मार्ग -९६ ते १०३” 


2) तक्त्याखाळील परिच्छेद “ परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२१ मधील सातारा 
जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १२१.९०० कि.मी. ने वाढ होवून 
एकूण लांबी (२४८५.६१ -- १२१.९००) म्हणजेच २६०७.५१ कि.मी. इतकी व इतर जिल्हा मार्ग 
रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १२१.९०० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (३१३६.०८० - १२१.९००) 
म्हणजेच २९८८.२८० कि. मी. इतकी होईल.” 


ऐवजी “परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२१ मधील सातारा जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग 
दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १२१.९०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (२६३९.३१० + १२१.९००) 
म्हणजेच २७६१.२१० कि.मी. इतकी व इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १२१.९०० कि.मी. ने 
घट होवून एकूण लांबी (१९११.०१० - १२१.९००) म्हणजेच १७८९.११० कि. मी. इतकी होईल” असे 
वाचण्यात यावे. 
सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१९०२२७११२६२०८८१८ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
. Digitally signed by Prashant Vinayakrao Patil 
Pp fa S h a nt Vi n aya kra (0 DN: c=IN, कत वी Of Maharashtra, ou=Public Works 


Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
. 2.5.4.20=2b1bad66664b1e1 1e3bf66db1d526143e814db5f8c50 
Pp at | | 5422af66a56283 14537e, cn=Prashant Vinayakrao Patil 
Date: 2019.02.27 11:27:41 +05'30' 


(प्रशांत पाटील) 
अवर सचिव (नियोजन), महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार 
रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करावा. 
तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

२) उप सचिव,ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.२३/नियोजन-२ 


३) विभागीय आयुक्त, पुणे . 

४) अधिक्षक अभियंता,सा.बां.मंडळ, सातारा (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास 
योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करण्यात यावा. 
तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

) जिल्हाधिकारी, सातारा. 

) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद सातारा. 

७ कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सातारा (दक्षिण विभाग). 

) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

) रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

१०) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


